परिविक्षा कालावधी समाप्त करणेबाबत. 
डॉ.परशुराम विश्वनाथ नागदरवाड, 
वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संआसे-२०२२/प्र.क्र.३३९/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल,८ वा मजला 
IPH टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक:- ०३ ऑक्टोबर, २०२२. 


१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र: परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, दि.२२.०६.२०२१. 

3) सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे क्र.संआसे/कक्ष-२अ/टे-६/डॉ.नागदरवाड/ 

औ.मं/ जाक्र.9६७, दि.१५.०७.२०२०. 

शासन आदेशा:- 

खालील नमूद तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा संवर्गातील stage विश्वनाथ 
नागदरवाड, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेल्या असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं) समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक (म.पू. स्तंभ क्र.७ मध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


अ. नाव व पदनाम कार्यालय सदर पदावरील | परिविक्षाधीन | परिविक्षाधीन | सदर पदावरील 

क्र रूजू दिनांक | कालावधी | कालावधी | सेवा नियमितपणे 
समाप्त पुढे पुढे चाळू ठेवण्याचा 
केल्याचा | ढकलण्याची दिनांक 
दिनांक कारणे 

Ey 2 3 Sasa) ५ eh ee 

a TORARTH वि.नागदरवाड, (खुले जिल्हा कारागृह | FF.22.09.2094 |दि.०८.०३.२०१७| ४६ दिवस | दि.०९.०३.२०१७ 

द्यकीय अधिकारी, गट-ब jour, जि. औरंगाबाद अजिंतरजा 

2. सदर शासन ASAT वाचा H.2 मधील नमूद शासन निर्णयांमधील तरतुदींन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या 

अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून 


त्याचा संकेताक २०२२०७२७१९२५४७२५१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PREMANAND 2 
DYANESHWAR SONTAKKE :: 


ऐप्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


शासन SIGS क्रमांकः संआसे-२०२२/प्र.क्र.३३९/सेवा-१ 


२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक १/२, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
६. उप संचालक, आरोग्य सेवा औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, औरंगाबाद. 
१०. वैद्यकीय अधिक्षक/अधिकारी, खुळे जिल्हा कारागृह पैठण, जि. औरंगाबाद. 
११. डॉ.परश्लुराम वि.नागदरवाड, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब,(संचाळक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
यांचे मार्फत) 
१२. सार्वजनिक आरोग्य, निवडनस्ती - सेवा-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


